लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांच्या 
कार्यालयासाठी ५ नवीन पदे निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एलपीएल१०१९/प्र.क्र.४६/२०१९/का.१५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा :- १) सा.प्र.वि. शा.नि.क्र. एलपीएल१००१/प्र.क्र.११३/२००१ /का.१५ दि.१६.०८.२००३. 
2) सा.प्र.वि. शा.नि.क्र. एलपीएल१०१९/प्र.क्र.२२/का.१५ दि.०८.०३.२०१९. 
३) वित्त विभागाचे पत्र क्र.पदनि-२०१९/प्र.क्र.४३/१९/आपुक, दिनांक २१/०८/२०१९ 


प्रस्तावना : 

लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्‍त, अधिनियम १९७१ महाराष्ट्र राज्यात दिनांक २ ऑक्टोबर, १९७२ 
पासून अंमलात आला. या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय 
प्रस्थापित झाळे आणि दिनांक २५ ऑक्टोबर १९७२ पासून या कार्यालयाच्या कामकाजास सुरुवात झाली. 
शासन निर्णय क्रमांक एलपीएल१०११/प्र.क्र.११३/२००१/का.१५, दि.१६.०८.२००३अन्वये लोक आयुक्त व 
उप लोक आयुक्त महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या कार्यालयातील विविध संवर्गातील पदांचा आकृतीबंध निश्चित 
करण्यात आलेला आहे. मा.लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालयात २उप लोक आयुक्तांची 
नेमणूक झाल्याने त्यासाठी आणखी काही पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय: 


लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई यांच्या कार्यालयासाठी खालीलप्रमाणे ५नवीन 
पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


पदांचे विवरण 

अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
राजपत्रित (७ व्या वेतन आयोगानुसार) 

१. | . | aR eda सहायक एस-२३-६७७००-२०८७०० a | 
अराजपत्रित 

२ सहायक एस-१४-३८६००-१२२८०० a | 

3 वाहन चालक एस-६-१९९००-६३२०० १ 
गट-ड 

४ चोपदार एस-६-१९९००-६३२०० | 

५ | Brag एस-१-१५०००-४७६०० a | 

एकूण पदे षु 


शासन निर्णय क्रमांकः एलपीएल१०१९/प्र.क्र.४६/२०१९/का.१५ 


२. हे आदेशा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४२१/सेवा-९, दिनांक०९/१०/२०१९ व अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.२४६/आपुक, दिनांक २१/०९/२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२०१०१४१३०७३३४५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


7 1c432c67afaec7daSaad928d966ad4270c6a4f1ac39, 
149344629153 1 ed8fd00972ccbfa0376623c7f6c38c3b848b{be0668 


egress 


Rahul Vijay Kulkarni 


(राहुल कुलकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई (दोन प्रती) 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

६. अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. वित्त विभाग, व्यय-४, अर्थसंकल्प-१९, वित्तीय सुधारणा-१, अपुक,मंत्रालय, मुंबई. 
८. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-२५ (दोन प्रती),कार्यासन-१९-अ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


